राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही 
कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून 
नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे 
जानेवारी २०२३ ते जुलै २०२३ मध्ये केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : १ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा; 

१. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्रिमिनळ रिट पिटीशन क्र.२११०/२०१४ वरील 
दि.१३.०८.२०१४, दि.२१.१०.२०१५, दि.२४.०२.२०१६, दि.२१.०९.२०१६, 
दि.३०.११.२०१६, दि.१४.१२.२०१८, दि.११.०२.२०१९ व दि.०४.०३.२०१९ रोजीचे आदेशा. 

२. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे क्रिमीनल रिट पिटीशन क्र.५३९/१९८६ वरील दि.२४.०७.२०१५ 
रोजीचा न्यायनिर्णय. 

३. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि.यांच्या दरम्यान झालेला 
करार दि.२०.३.२०१८. 

४. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय क्र. ७७)-मातंस ०८०/४/२०१४- 0/0 
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, 
दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८, दि.०९.०५.२०१९. व दि. २४.४.२०२३. 

५. झासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दि.१४.११.२०१९. 

६. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.१३०/पोळ-३, दि.११.१२.२०१९. 

७. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, दि.०३.०२.२०२१. 

८. शासन कार्यादेश क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, दि.०१.०८.२०२२ 

९. शासन आदेश क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, दि. १२.७.२०२३ 

१०. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि., यांचे दि.९.८.२०२३ रोजीचे पत्र. 

११. अपर पोळीस महासंचालक (नि. व स.) यांचे पत्र क्र. पोमसं/१७/६१६२/पो.ठाणे सीसीटीव्ही 
प्रकल्प/७७/२०१९-२३, दि.४.९.२०२३. 

प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व पोलीस 
ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत 
करण्यास मान्यता देण्या आली आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दि.२०.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये 
राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्युसी या 
सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती केली असून सदर कंपनीस पोलीस महासंचालक कार्यालयामार्फत कार्यादेश 
देण्यात आले. संदर्भ क्र.9 येथील शासन निर्णयान्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या ६ वरिष्ठ सल्लागारांना १ 
Man-month साठी Milestone तत्वावर दि.१५.१०.२०२० ते प्रकल्प पुर्णपणे कार्यान्वित (Go-live) होईपर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्याबाबतच्या प्रकल्पासाठी सल्लागारांना मुदतवाढ देण्यामध्ये खंड पडला असल्याकारणाने संदर्भ क्र.८ 
येथील शासन पत्रान्वये प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्युसी कंपनी यांना कार्यादेश देण्यात आळे व संदर्भ क्र.९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३ 


येथील शासन पत्रान्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या १ वरिष्ठ सल्लागार व १ सल्लागार यांना १९.९.२०२३ पर्यंत 
Man-month तत्वावर नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र.१० येथील पत्रान्वये मे. प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.लि. या कंपनीने राज्यातील पोलीस 

ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून माहे जानेवारी २०२३ ते जुले २०२३ 
मध्ये केलेल्या कामाबाबत देयक सादर केले आहे. तसेच संदर्भ क्र.११ येथील पत्रान्वये अपर पोळीस 
महासंचालक (नि. व. स.) यांनी प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या १ वरिष्ठ सल्लागार व १ उप 
सल्लागार यांनी माहे जानेवारी २०२३ ते जुलै २०२३ मध्ये केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत शासनास 
विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर देयक अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मे. पीड॒ब्ल्युसी कंपनीची प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय क्र.0/॥)- 
मातंस ०८०/४/२०१४-७/७ माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, दि.०९.०५.२०१९ व दि. २४.४.२०२३ अन्वये 
निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये 
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने माहे जानेवारी २०२३ ते जुले २०२३ मध्ये 
पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी खालील तपशिलप्रमाणे (मानधन, इतर खर्च व वस्तू आणि सेवा कर 
मिळून) रु.३९,२५,१५२/- (रुपये एकोणचाळीस लाख पंचवीस हजार एकशे बावन्न फक्त) इतक्या रकमेचे 
देयक मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


Maharashtra Police Station CCTV (January 2023 to July 2023) 


Period Resource Billing Man Deployment Applicable Total GST @ Sub Total OPE Total 
Name Designation Month (Percentage) Amount per Applicable 18% (INR) Claimed Amount 
Rate new Resource Amount (INR) (INR) 
(INR) (INR) for (INR) 
the 
mentioned 
period 
A | Cc शच E F=D*E G H =18% of I=G+H J K=I+d 
G 
Jan-23, Piyus Senior 2,77,200 100% 2,77,200 4,75,200 85,536 5,600,736 ० 5,60,736 
Chavan Consultant 
Makrand Associate 1,98,000 100% 1,98,000 
Chougule Consultant 
Feb-23 Piyus Senior 2,77,200 100% 2,77,200 4,75,200 85,536 5,600,736 ० 5,60,736 
Chavan Consultant 
Makrand Associate 1,98,000 100% 1,98,000 
Chougule Consultant 
Mar-23 Piyus Senior 2,77,200 100% 2,77,200 4,75,200 85,536 5,600,736 0 5,60,736 
Chavan Consultant 
Makrand Associate 1,98,000 100% 1,98,000 
Chougule Consultant 
Apr-23 Piyus Senior 2,77,200 100% 2,77,200 4,75,200 85,536 5,60,736 Oo 5,60,736 
Chavan Consultant 
Makrand Associate 1,98,000 100% 1,98,000 
Chougule Consultant 
May- Piyus Senior 2,77,200 100% 2,77,200 4,75,200 85,536 5,600,736 [१] 5,60,736 
23 Chavan Consultant 
Makrand Associate 1,98,000 100% 1,98,000 
Chougule Consultant 
Jun-23 Piyus Senior 2,77,200 100% 2,77,200 4,75,200 85,536 5,600,736 ० 5,60,736 
Chavan Consultant 
Makrand Associate 1,98,000 100% 1,98,000 
Chougule Consultant 
Jul-23 Piyus Senior 2,77,200 100% 2,77,200 4,75,200 85,536 5,600,736 fo) 5,60,736 
Chavan Consultant 
Makrand Associate 1,98,000 100% 1,98,000 
Chougule Consultant 
Total 33,26,400 5:98,752 39,25,152 jo 39,25,152 


२. अ) उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.४ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३ 


3 


ब) संदर्भ क्र.१० अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्कम देण्यात येत 


आहे. सदर रकमेमध्ये १८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली 


आहे असे निदर्शनास आल्यास अशी जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा 
अधिकार शासनास राहील. 


ड) सदर देयके आयकर व इतर WAS कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, (०० 


०१) जिल्हा पोलीस बल, (२०५५०१६८), १३-कार्यालयीन खर्च" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या 
आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


ce 


सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 


“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०११६३४२१८२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
R U p A | | S A NJ O G Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=825e¢39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efec55f07e98dc 
173423779d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5CB43A03D973F F96AABBF02A74864A4681399F E663D8FB 
KA BA R F DE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARE 
Date: 2023.11.01 16:36:02 +05'30' 
(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०००२८. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. निवड नस्ती / पोल-३. 


KKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


